महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ११०/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ - १) साप्रवि आदेशा क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.८४/का.१४ दि.२४/०६/२०१९ 
२) सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१४, दि.०९/०८/२०१६ 
3) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/१४, दि.२३/१२/२०१६ 


आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध बदली अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार श्री.श.व.दळवी, अवर सचिव, 
आदिवासी विकास विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य निवडणूक विभागात) 
बदली करण्यात येत आहे. 


२. निवडणूक विभागाची तातडी विचारात घेता हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. संदर्भाधीन क्रमांक २ 
व ३ येथील शासन परिपत्रक/ शासन निर्णयातील तरतूदीस अनुसरुन श्री.श.व.दळवी, अवर सचिव यांना 
आदिवासी विकास विभागातून सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य निवडणूक विभागात ) रुजू होण्यासाठी 
दि.११/०९/२०१९ (म.नं) रोजी पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच आदेशा 
कार्यमुकक्‍्ततेचे आदेशा असून आदिवासी विकास विभागाने नव्याने आदेश काढण्याची आवश्‍यकता नाही. 


३. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयात कार्यरत असलेले 
श्री.मो.बा.ताशिळदार, अवर सचिव यांना प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयातून 
कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांच्या अंतर्गत पदस्थापनेबाबत सामान्य प्रशासन विभाग /कार्या.१९ यांनी 
आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी. 


8. सदर शासन BSS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९१११७०८१८५१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan 
Bhimrao GUT kee 


, cn=Gajan 
Date: 2019.09.11 17:19:13 +05'30" 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 


, st= tra, 
38a7c005050f9180a8021798aSc1ed41 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. ११०/का.१४ 


४) प्र.स. व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) प्र.स./सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) सह/उप सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

७) श्री.श.व.दळवी, अवर सचिव (संबंधित विभागामार्फत) 

८) निवड नस्ती कार्या.१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


